विभागीय क्रीडा संकुल, नागपूर व जिल्हा क्रीडा 
संकुल, गोंदिया या क्रीडा संकुलांसाठी निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.२१७/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.२१७/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९. 
२) सहाय्यक संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.विजिक्रीसं/निमा/निवि/२०१८- 
१९/का-९/६५७८, दिनांक ०५ मार्च, २०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील पृष्ठ २ वरील शासन निर्णय परिच्छेद क्र.१ मधील चौथ्या 


ओळीतील “रु.१३५.५८८ लक्ष (रुपये एक कोटी पस्तीस लाख ASA SSX saat फक्त)” या ऐवजी 


“रु.१३८.५८८ लक्ष (रुपये एक कोटी अडतीस लाख अठ्ठावन्न हजार आठऱी Hae)” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३०७१२५४२९६६२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Rajendra Shank war 
Rajendra क a 
Shankarrao Pawar js: esi 

(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.२१७/क्रीयुसे-१ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. सर्व जिल्हाधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

८. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

९. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१०.महाळेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), HATHA, मुंबई, 
१६.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


